सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील 
विभागीय चौकशीबाबतच्या प्रकरणांचे कामकाज 
हाताळण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या 
करार पध्दतीने करण्यात आलेल्या नियुक्तीचे 
नियुक्तीचे नुतनीकरण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र.१४१/आस्था-१ 
मंत्रालय (विस्तार), हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १८ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दि.१७.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, समक्रमांक, दि.१०.०२.२०२३. 
3) शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, समक्रमांक, दि.०३.०३.२०२३. 


प्रस्तावना:- 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या 


अनुषंगाने, संदर्भ क्र.२ दि.१०.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या 
श्रीम. सुप्रिया नारकर, सेवानिवृत्त सहायक कक्ष अधिकारी यांची करार पध्दतीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
सदर नियुक्तीचा कालावधी दि.३१.१०.२०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. तथापि, त्यांच्या सेवेची शासनास अजूनही 
आवश्यकता असल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीचे नुतनीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या 
अनुषंगाने, करार पध्दतीने करण्यात आलेल्या नियुक्तीची शासनास अजूनही आवश्‍यकता असल्याने, श्रीम. 
सुप्रिया नारकर, सेवानिवृत्त सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या करार पध्दतीने दि.१०.०२.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या नियुक्‍तीस सदर शासन निर्णयातील अटी व शार्तींच्या अधीन राहून एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी दि.०१.११.२०२३ ते दि.३१.१०.२०२४ पर्यंत नुतनीकरण करण्यात येत आहे. 


२.  श्रीम.सुप्रिया नारकर, सेवानिवृत्त सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या करार पध्दतीने नियुक्तीच्या 
कालावधीकरिता ( दि.१.११.२०२३ ते दि.३१.१०.२०२४ ) मासिक पारिश्रमिक (अन्य भत्त्यांसह) सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि.१७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार या विभागाच्या दि.०७.१२.२०२१ च्या शासन ज्ञापनान्वये 
निश्चित केल्याप्रमाणे राहील. 


३. या प्रकरणी येणारा खर्च मागणी क्र. एन-२, २२५१-सचिवालय-सामाजिक सेवा, ०९०-सचिवालय, (०१) 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, SAAT (22490993), Io Harel सेवा या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात येऊन त्याखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या तरतूदीतून तो भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र.१४१/आस्था-१ 


8, हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दि.१७.१२.२०१६ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२१९१६४५३७४५२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by DIPALI M SHAHARE 

D | Pp A [_ | M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d04eb42b 1 2fb47e33c7eeb76884229423 12490bb2c05f193 
239c86b90923ebc, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5B8DDD9A6616B549721333288CDD011356BBCO7CC 
98BAD29D1250DD98073BDB3, cn=DIPALI MSHAHARE 


Date: 2023.12.19 16:45:06 +05'30° 


( दिपाली म. शहारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) सर्व सह/ उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ०३२. 

) अवर सचिव (रोख शाखा), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ०३२. 

) श्रीम. सुप्रिया नारकर, सेवानिवृत्त सहायक कक्ष अधिकारी, सा.न्या. व वि.स विभाग, मुंबई.३२ 

) निवडनस्ती (आस्था-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


